महाराष्ट्र राज्याचे चर योजना मापदंड व 
कार्यपध्दती धोरण ठरविण्याकरिता 
आंतरविभागीय अभ्यासगटाच्या स्थापनेस 


मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


जलसंपदा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : लाक्षेवि-२०१७/प्र.क्र.३६२/२०१७/लाक्षेवि (कामे) 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 


दिनांक : १४/१२/२०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय, क्र.लाक्षेवि-२०१७/प्र.क्र.३६२/२०१७/लाक्षेवि (कामे), दि.२५.०५.२०२२. 
प्रस्तावना:- 


पाणथळ/खराबा क्षेत्र निर्मुलनाचे काम जलसंपदा विभाग, कृषी विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग व रोजगार 


हमी योजना विभाग या चार विभागांमार्फत केले जाते. यास्तव एकसारखे काम करणारे सर्व शासकीय विभागांनी 


समानरित्या कामे करावी. यास्तव नियोजन व वित्त विभागाची सहमती, चारही विभागांनी एकत्रितरित्या परामर्श करुन 
“चर योजना मापदंड व कार्यपध्दती धोरण” अंतीम करण्यासाठी संदर्भाधिन दि.२५.०५.२०२२ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट गठीत करण्यात आलेला आहे. या 


अभ्यासगटाने आपला अहवाल दि.२५.०८.२०२२ रोजी अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग यांचेकडे सादर करावा 
असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


तथापि, नमुना अंदाजपत्रकाप्रमाणे प्रस्तावित मापदंडासाठी सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करणे, सदर 


अंदाजपत्रके तयार करुन कृषी विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग व रोजगार हमी योजना विभाग यांना अभिप्रायासाठी 


सादर करणे तसेच सर्व संबंधित विभागांकडून अभिप्राय प्राप्त होताच जलसंपदा विभागांतर्गत क्षारपड क्षेत्र 


निर्मुलनाकरिता मापदंड निश्चित करुन पुनश्च: अभ्यासगटाची बैठक आयोजित करणे याकरिता केलेल्या मुदतीत काम 


करणे अशक्य असल्याने, सदर अभ्यासगटास दि.२५.०८.२०२२ या तारखेपासून पुढे ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची 


बाब झ्ासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक-: 


2 वरील सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करुन संदर्भाधीन दि.२५.०५.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत 


आलेल्या समितीस शासनास अहवाल सादर करण्याच्या दि.२५.०८.२०२२ या अंतीम दिनांकापासून पुढे 


दि.२५/०२/२०२३ पर्यंत ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः लाक्षेवि-२०१७/प्र.क्र.३६२/२०१७/लाक्षेवि (कामे) 


3. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२१४१६४१५२७७२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JAYA P POTDAR 
(जया पोतदार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
३. सर्व मा.मंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
४. 


सर्व मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
५. सर्व सन्माननीय मा.विधानसभा/परिषद सदस्य. 
६. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये. 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 
. सर्वमंत्रालयीन विभाग. 
१०. अ.मु.स, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अ.मु.स (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अ.मु.स, कृषी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अ.मु.स (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१४. प्रधान सचिव, रोजगार हमी येजना विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१७. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१८. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
१९. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे. 
२०. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
२१. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
२२. अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे विकास व संशोधन संस्था, पुणे. 
२३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


